सहकारी सूतगिरण्यांवर प्रतिनियुक्तीने शासकीय 
अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३३१८/प्र.क्र.२६/टेक्स १ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ५ जून, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाहिर 
करण्यात आले आहे. सदर धोरणात सहकारी सूतगिरण्यांना उर्जितावस्था आणण्याच्या दृष्टीकोणातून तरतूदी 
करण्यात आल्या आहेत, यामध्ये मानव संसाधन विकासाच्या दृष्टीने सहकारी सूतगिरण्यांना व्यवस्थापकीय 
संचालक पदावर शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने घेता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग 
धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या सदर बाबीस अनुसरुन सहकारी सूतगिरणीवर शासकीय अधिकाऱ्याची 
नियुक्‍ती प्रतिनियुक्तीने करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना सूतगिरणीवर व्यवस्थापकीय 
संचालक म्हणून राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-अ शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती प्रतिनियुक्तीने करता येईल. 
प्रतिनिक्‍्तीने शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याबाबत अटी व शार्ती तसेच कार्यपध्दती खालील प्रमाणे 
असेल :- 


१. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शार्ती :- 
१) शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या सूतगिरणीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-अ 
दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


२) सहकारी सूतगिरणीवर प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.१७/१२/२०१६ व दि.१६/२/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील संपूर्ण अटी व शर्ती तसेच सदर शासन 
निर्णयात नमूद करण्यात आलेली कार्यपध्दती तसेच याबाबतीत भविष्यात वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणा 
बंधनकारक राहतील. 

३) सहकारी सूतगिरण्यांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्यात आलेला शासकीय अधिकारी सहकारी 
सूतगिरणीचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३३१८/प्र.क्र.२६/टेक्स १ (अ) 


४) सूतगिरणीचे प्रशासन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ आणि सहकारी 
सूतगिरणीचे पोटनियमातील तरतूदी नूसार चालविण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक यांची असेल. 


५) सहकारी सूतगिरणीवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याचे गोपनीय 
अहवाल लिहिण्याची जबाबदारी संचालक वस्त्रोद्योग नागपूर यांची असेल. 


६) सहकारी सूतगिरणीवर प्रतिनियुक्तीने शासकीय अधिकारी घेण्याचा अधिकार सहकारी 
सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाचा असेल. 


२. वेतन व भत्ते :- 


१) सहकारी सूतगिरणीवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त करावयाच्या अधिकाऱ्याचे वेतन व भत्ते सबंधीत 
सूतगिरणी अदा करेल. वेतन व भत्ते अदा करताना झासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांच्या 
प्रचलित धोरणाचे पाळन करावे लागेल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१४५६१४११०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vishal Vishvas. काणी णा द, 


keting and Textile, postalCode=400032, st=Maharasht 


Madane ee 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
६) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३३१८/प्र.क्र.२६/टेक्स १ (अ) 


७) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

८) प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

९) कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग (४ प्रतींसह), 
१०) कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
११) वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२) नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१४) संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१५) प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर /मुंबई , 

१६) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

२०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१, 
२१) चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (मार्फत CASH THEM, संचालनालय, नागपूर), 

२२) निवडनस्ती (टेक्स १अ/बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


